RNI No . MAHBIL / 2009/ 31747 
Reg. No. MCS/166/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक १७] 


शुक्रवार , मार्च १७, २०१७/ फाल्गुन २६, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक २७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १७ मार्च २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ . 

क्रमांक एमएसए.०३ / २०१५ / प्र. क्र . ४७ / काम -१०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ ( १९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे .) यांच्या कलम ४ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मधील क्रमांक “ ७६७ ” नंतर खालील नोंदीचा समावेश करण्यात येईल : 
“ ७६८ महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ ___ उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ मधून खालील शर्तीच्या अधीन 
अंतर्गत नोंदित सर्व दुकाने . 

राहून : 
(१ ) सदर सूट ही शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 

दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीकरिता लागू राहील . 
( २ ) प्रत्येक कामगार / कर्मचाऱ्यास त्याच्या वेतनातून कुठल्याही 

प्रकारची कपात न करता आठवड्यातून एक दिवस भरपगारी 
सुट्टी देण्यात यावी व सुट्टीसंबंधीचे प्रत्येक महिन्याचे वेळापत्रक 

सूचना फलकावर आगाऊ लावण्यात यावे . 
( ३) प्रत्येक कामगार / कर्मचाऱ्यास सलग पाच तास काम 

केल्यावर एक तासाची विश्रांती देण्यात यावी . 
( ४ ) कामगार / कर्मचाऱ्यास दररोज ९ तास किंवा आठवड्यामध्ये 

४८ तासांपेक्षा जास्त काम करणे आवश्यक असणार 

नाही . 
( ५ ) कोणतेही दुकान रात्री १० . ०० नंतर उघडे राहणार नाही. 


भाग एक - ल - २७ - १ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मार्च १७ , २०१७ / फाल्गुन २६, शके १९३८ 


( ६) प्रत्येक कामगार / कर्मचाऱ्यास कलम २५ नुसार ओळखपत्र देण्यात 


यावे. 


( ७ ) दुकाने वर्षातील सर्व दिवस उघडी ठेवण्यास सूट देण्यात येत 

असल्याने आस्थापनेच्या वाढत असलेल्या व्यवसायाच्या प्रमाणात 

नवीन कर्मचारी नियुक्त करण्यात यावा . 
( ८ ) महिला कामगार / कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र लॉकर , 

सुरक्षा व विश्रांतीगृह यांची व्यवस्था करण्यात यावी . 
( ९ ) महिला लैंगिक छळवाद प्रतिबंध करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती 

स्थापन करण्यात यावी . 
( १० ) महिला कामगार / कर्मचाऱ्यांना रात्री ९- ३० नंतर कामावर ठेवम्यात 

येऊ नये. 
( ११ ) दुकानामध्ये बाल कामगार कामावर ठेवण्यात येऊ नये . 
( १२ ) दुकानात कार्यरत कामगार / कर्मचाऱ्यास संबंधित कामगार 

कायद्यांतील सर्व सुविधा देण्यात याव्यात . 
( १३) दुकानात काम करणाऱ्या कामगार / कर्मचाऱ्यांकडून संमतीपत्र घेण्यात 

यावे व ते अभिलेख म्हणून जतन करण्यात यावे . 
( १४ ) कोणत्याही कामगार / कर्मचाऱ्यास त्याच्या अतिकालिक कामाबद्दल 

कलम ६३ मध्ये विहित केलेल्या दराने अधिक वेतन देण्यात 

यावे. 
(१५) कामगार / कर्मचाऱ्यांची दररोजच्या कामाची व्याप्ती ११ तासांपेक्षा 

जास्त असणार नाही . 
( १६ ) कामगार/ कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय व सणाच्या सुट्ट्या वेतनासह देण्यात 

याव्यात . 
(१७ ) सदर सूट ही महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ 

पुरतीच मर्यादित आहे . 
(१८ ) वरील अटी व शर्ती व्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी 

आस्थापनेस यथास्थिती लागू राहतील . 
( १९) वरीलपैकी कोणत्याही अटींचा व शर्तीचा भंग झाल्यास व दुकाने 

निरिक्षकांना तसे आढळल्यास त्या दुकानास एक नोटीस देऊन 
दिलेली सुट रद्द करण्यात येईल. ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रविण गायकवाड 


प्रविण गायकवाड , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मार्च १७ , २०१७ / फाल्गुन २६ , शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, No. MSA . 
03 / 2015 /CR -47/Lab - 10 , dated 17th March 2017 is hereby published under the authority of the 
Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHWETA SINGHAL , 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 17th March 2017 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENT ACT, 1948 . 

No .MSA .03/2015 /CR -47/Lab - 10 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to section 
4 of the Maharashtra Shops and Establishment Act, 1948 (Bom .LXXIX of 1948 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) the Government of Maharashtra hereby amends Schedule II of the said Act as 
follows, namely : 

In Schedule II of the said Act , after entry “ 767" the following entry shall be added namely : 


“ 768 


All Shops registered under 
Maharashtra Shops and 
Establishment Act , 1948 . 


Section 18 subject to the following conditions : 
( 1) This exemption shall remain in operation 

for the period of one year from the date of 
Notification published in Government 

Gazette . 
( 2 ) Every employee shall be given one day 

holiday in a week without making any 
deductions from his /her wages on account 
thereof and list of the time table of such 
holidays for a month shall be placed on the 

notice board in advance . 
( 3 ) Every employee shall be given a rest 

period of one hour after 5 hours of 

continuous work . 
(4 ) No employee shall be required to work for 

more than 9 hours in a day or 48 hours in 

a week . 
(5 ) The shop shall not remain open after 10 .00 

pm on any day. 
(6 ) Every employee shall be provided Identity 

Card , according to the section 25 . 
( 7 ) As shop is given permission to keep open 

for all days , new staff shall be appointed 

for the extended timing . 
(8 ) Female employees shall be provided 

separate lockers, security and rest rooms 
at the work place . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मार्च १७ , २०१७/ फाल्गुन २६, शके १९३८ 


( 9) Complaint redressal committee against 

sexual harassment of women should be 

established . 
( 10 ) Female employees will not be allowed to 

work after 9 - 30 p . m . 
( 11 ) No Child labour shall be permitted to work 

in the shop . 
( 12 ) The employees shall be provided all the 

facilities mentioned in the concerned labour 

laws. 
( 13 ) Consent letter shall be taken from the 

employees and it should be kept as record 

in the shop . 
( 14 ) The employees shall be entitled to overtime 

wages in accordance with Section 63 of the 

said Act . 
( 15 ) The spread over of an employee shall not 

exceed 11 hours in a day . 
( 16 ) Employees shall be given national and 

festival holidays with wages . 
( 17 ) This exemption is related only to Bombay 

Shops and Establishment Act , 1948 . 
( 18 ) In spite of these terms and conditions, all 

the provisions of this Act shall applicable to 

the establishment duly . 
( 19 ) In case of violation of any of the above terms 

and conditions, the exemption shall 
cancelled after giving notice to the shop.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAVIN GAIKWAD , 

Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


